इयत्ता १ली ते इयत्ता १२वी पर्यंतच्या 
fers गरजा असणाऱ्या दिव्यांग 
विद्यार्थ्यांचा अध्ययन शौलीनुसार 
मूल्यांकनाबाबत व शैक्षणिक सवलती 
संदर्भात मार्गदर्शन सूचना. 
महाराष्ट्र हासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/(११८/१७)/एस.डी-६, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई, ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ ऑक्टोबर,२०१८ 


शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण विभाग क्र.संकीर्ण २०२१/(१५/०१)/प्राशि-५, १३.११.२००१. 

शासन परिपत्रक, शाळेय शिक्षण विभाग क्र.संकीर्ण १०२१/(१५/०१)/प्राशि-५, दि.२३.०६.२००३. 
शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण विभाग एसएससी १०१९/(१५१/९९)/उमाशि-२, दि.२८.११.२०००. 
शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग क्र.संप्रप २००६/(२३१/०६)/प्राशि-५, दि.०७.०९.२००६. 

शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण विभाग क्र. हौगुवि-२०१५/(८०/१५)/एसडी-६,दि. २२.०६.२०१५ 
शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण विभाग क्र.संक्रीर्ण २०१५/(११९-अ)/एसडी-६, दि.०८.०१.२०१६ 

७ शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण विभाग क्र.संक्रीर्ण २०१५/(११९-आअ)/एसडी-६, दि.१५.०२.२०१६ 

८) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग क्र.संक्रीर्ण २०१६/प्र.क्र. १९५-आओ)/एसडी-६, दि.११.०१.२०१७ 
९) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. अप्रवि-२०१८/प्र.क्र.४६/आरोग्य-६ दि.१४.०९.२०१८ 


संदर्भ: १ 

२ 
३ 
tof 


~— ~~ — — <=. 


षु 
& 


~ — ja 


थस्तावना :- 

दिव्यांग व्यक्तींचा अधिकार अधिनियम, २०१६ (Right of Person With Disability Act (RPWD) संदर्भात 
केंद्र शासनाने दि.२८ डिसेंबर ,२०१६ रोजी अधिसूचना निर्गमित केली आहे. या अधिनियमातील प्रकरण 3, शिक्षण, 
कलम १६ व १७ व प्रकरण ६ कलम ३१ व ३२ मध्येही RTE Act, २००९ चा संदर्भ नमूद करुन विशेष शैक्षणिक गरजा 
असणाऱ्या बालकांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता समावेशित शिक्षणाद्वारे सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य 
प्रवाहात आणण्याबाबत नमूद केले आहे. 

बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार, अधिनियम, २००९ व भारतीय संविधान कलम ४५ नुसार 
शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत हक्क आहे. वय वर्षे ६ ते १४ वर्षांच्या प्रत्येक बालकास व विशेष गरजा असणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांना वयाच्या १८ वर्ष वयोगटापर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण विषयक सुविधा देणे आवश्‍यक आहे. शिक्षण 
विभाग अध्ययनार्थी दृष्टीकोनातून सर्वच बालकांकडे बघत असून त्यांच्याकडून अपेक्षित बदल व अध्ययन निष्पत्ती 
येणे आवश्‍यक असते यासाठी काम करत असते. त्यानुषंगाने समावेशित शिक्षणाची संकल्पना, तत्त्वानुसार व 
काळानुरूप होणाऱ्या बदलानुसार समावेशित शिक्षणाकडून सामान्यीकरणाकडे वाटचाल करण्यासाठी ही संकल्पना 
भविष्यात विकासात्मक परिवर्तनानुसार निरंतर सुरु राहणे ही काळाची गरज आहे. 

त्यानुषंगाने विहोष गरजा असणाऱ्या (दिव्यांग) विद्यार्थ्याचे अध्ययन, अध्यापन पध्दती व मूल्यमापनाची तंत्रे 
ही देखील विविध अध्ययन शेलीनुसार श्रवण, दृष्य, स्पर्श, बहु अध्ययन शैली (Audio Learner, Visual Learner, 
Kinaesthetic Learner, Multi Learner) इ. अध्ययन शैलीनुसार असणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी अध्ययन 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/(११८/१७)/एस.डी-६, 


शैलीनुसार Facilitator म्हणून वर्ग शिक्षकांनी अध्यापन करण्याची गरज आहे. विशेष गरजा असणाऱ्या (दिव्यांग) 
म्हणजे अंशत: अंध/पूर्णत: अंध, कर्णबधीर, भाषा व वाचादोष, अस्थिव्यंग, मानसिक आजार, अध्ययन अक्षम, 
सेरेब्रल पाल्सी, स्वमग्न, बहुविकलांग, कुष्ठरोग Marka, शारिरीक वाढ खुंटणे, बौध्दिक अक्षम (मतिमंद), स्नायूंची 
विकृती, मज्जासंस्थेचा तीव्र आजार, मल्टीपल स्क्लेरॉसिस (Multiple Sclerosis), थॅलस्सेमिया, हिमोफेलिया, 
सिकल सेळ आजार, अँसिड अटॅक व्हिक्टिम, पार्किनसन्स आजार इ. २१ प्रवर्गातील व इतर आव्हानात्मक 
परिस्थितीत आढळून आलेल्या विद्यार्थ्यांना नजिकच्या शाळेत शिक्षण देताना सुयोग्य अध्ययन शैलीचा उपयोग 
करतांना गोष्टींचा सखोल अभ्यास होणे आवश्‍यक आहे. म्हणून वेगळ्या अध्ययन शैलीच्या गरज असणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांचे इतर सामान्य विद्यार्थ्यांच्या बरोबरीने प्रत्येक घटकामध्ये मूल्यमापन न करता त्यांच्या अध्ययन 
शैलीनुसार ज्ञानाच्या, भाषेच्या मूल्यमापनाच्या पध्दती विकसित असणे अपेक्षित आहे. 

संदर्भित शासन निर्णयाव्दारे fears गरजा असणाऱ्या (दिव्यांग) विविध बहु अध्ययनशैलीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 
सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांना असलेल्या परिक्षा योजनेप्रमाणे मूल्यांकन न करता परीक्षा पध्दतीमध्ये अनुकूलन 
(Adaptive Approach) करुन देणे आवश्‍यक आहे. परिणामी Facilitator / शिक्षक यांनी अध्यापन केलेल्या व 
उपयोगात आणलेल्या मूल्यांकन पध्दतीमध्ये विद्यांर्थ्यामध्ये प्रगती चांगळी दिसून येईल व शिक्षकांमध्ये आनंद, 
विश्वास व स्वयंप्रेरणा दिसून येईल. या विद्यार्थ्यांना नवनवीन अभ्यास क्षेत्रांची ओळख होणे, बुध्दी कौशल्य, 
उद्यमशीलता या सर्व बाबींचा म्हणजेच सर्वकष अभ्यास होणे आवश्‍यक आहे . 

याकरिता या विशेष शौक्षणिक गरजा असणाऱ्या (दिव्यांग) बहु अध्ययन शोलीच्या विद्यार्थ्यांना नजिकच्या 
शाळेत सर्व मुलांबरोबर एकत्रित शिक्षण घेता यावे, याकरिता प्राथमिक स्तरावर इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वी करिता 
सर्व शिक्षा अभियान (दिव्यांग) समावेशित शिक्षण (IED Inclusive Education for Disabled) व इयत्ता ९ वी ते इयत्ता 
१२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांकरिता राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान - (दिव्यांग) समावेशित शिक्षण माध्यमिक स्तर 
(IEDSS-Education for Disabled at Secondary State) सुरु करण्यात आलेले होते. या सर्वाचा विचार आता 
एकत्रितपणे समग्र शिक्षा अभियानातंर्गत पूर्व प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत समतात्मक दृष्टीकोनातून 
गुणात्मक समानता साध्य करण्यासाठी होत आहे. या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन व परीक्षा पध्दती अध्ययन शैलीनुसार 
(Learning Style) असणे आवश्‍यक आहे. यासाठी विशेष गरजा असणाऱ्या (दिव्यांग) विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन व परीक्षा 
पध्दतीमध्ये समतात्मक दृष्टीकोनातून अध्ययन शोलीनुसार अनुकूलन Adaptation करुन समाजातील 
उत्पादनशील घटक म्हणून समान पातळीवर आणणे हा देखील यामागील मुख्य उद्देश आहे. 

विशेष गरजा असणाऱ्या (दिव्यांग) विद्यार्थ्यांना अध्ययन अध्यापन व मूल्यमापनामध्ये गरजेनुसार अध्ययनार्थी 
दृष्टीकोनातून अध्ययनशैलीनुसार अध्यापन व अनुकूलित (Adaptive) मूल्यांकन पध्दतीचा उपयोग करण्यासंदर्भात 
शासन स्तरावरुन समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार इयत्ता १ली ते इयत्ता १२ वी 
पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना अध्ययन शैलीनुसार सुलभ अध्ययन व अध्यापन व अनुकूलित (Adaptive) मूल्यांकन पध्दतीचा 
व शैक्षणिक सवलतींचा उपयोग करण्यात यावा ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुसार खालील निर्णय 
घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय:- 

शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे दिनांक ८ जानेवारी, २०१६, दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०१६ व दिनांक ११ 
जानेवारी, २०१७ रोजीचे शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत असून या सर्व शासन निर्णयातील तरतूदींचा 
विचार करुन सर्व समावेशक एकच झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/(११८/१७)/एस.डी-६, 
समावेशित शिक्षण संकल्पनेनुसार अध्ययनार्थी दृष्टीकोनातून ग्रामीण, दुर्गम, अतिदुर्गम, निमडाहरी व शहरी 
भागांतील इयत्ता पूर्व प्राथमिक ते १२वी पर्यंतच्या विशोष गरजा असणाऱ्या अंशत: अंध/पूर्णत: अंध, कर्णबधीर, भाषा व 
वाचादोष, अस्थिव्यंग, मानसिक आजार, अध्ययन अक्षम, सेरेब्रल पाल्सी, स्वमग्न, बहुविकलांग, कुष्ठरोग 
निवारित, शारिरीक वाढ खुंटणे, बौध्दिक अक्षम (मतिमंद), स्नायुची विकृती, मज्जासंस्थेचा तीव्र आजार मल्टीपल 
स्क्लेरॉसिस (Multiple Sclerosis), थॅलस्सेमिया, हिमोफेलिया, सिकल सेळ आजार, अँसिड अटॅक व्हिक्टिम, 
पार्किनसन्स आजार इ. २१ प्रवर्गातील व इतर आव्हानात्मक परिस्थिती आढळून आलेली बालके शिक्षणापासून 
वंचित राहू नयेत. तसेच त्यांना सर्वांसोबत शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी नजिकच्या सर्व 
व्यवस्थापनांच्या नियमित झाळेतच प्रवेश, आवऱ्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांना अध्यापन सहाय्यभूत सेवा, अनुकूलित 
परिक्षा / मुल्यांकन पध्दती व शिक्षकांना मार्गदर्शन तसेच क्षेत्रीय यंत्रणा व समुदायाचे सक्षमीकरण करणे, हे प्रमुख 
उद्दिष्ट आहे. 
इयत्ता पूर्व प्राथमिक ते १२ वी पर्यंतच्या विशोष शैक्षणिक गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे इतर सामान्य 
विद्यार्थ्यांच्या बरोबरीने प्रत्येक घटकामध्ये मूल्यमापन / मूल्यांकन न करता त्यांच्या अध्ययन शैलीनुसार ज्ञानाच्या, 
भाषेच्या / विषयवार अनुकूलित अध्यापन मूल्यमापनाच्या पध्दती उपयोगात आणणे अपेक्षित आहे. प्राथमिक व उच्च 
प्राथमिक स्तरावर (इयत्ता asl ते ८वी) पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या शाळांमधील सर्व प्रकारच्या परिक्षांचे / 
मूल्यांकनासाठी, सातत्यपूर्ण सर्वकष मूल्यमापन आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील (इयत्ता ९वी ते 
१२वी) पर्यंतच्या परीक्षा पध्दतीमध्ये अनुकूलित मूल्यमापन / मूल्यांकन पध्दतीचा उपयोग करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. त्यासाठी अध्ययन शैलीनुसार अनुषंगीक व्यवस्था व शैक्षणिक सवलतींचा उपयोगास देखील मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
समावेडानामध्ये केवळ विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा समावेश नसून इतर घटकातही शिक्षणात 
आव्हाने येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे ज्या ज्या बालकांना शिक्षणात आव्हाने येतात, त्यांची आव्हाने 
कमी करुन त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी मानवी अधिकारानुसार प्रत्येक व्यक्तीमध्ये 
सार्वत्रिक मानवता भाव निर्माण करणे व सर्व मुले शिकू शकतात, ही भावना हढ करण्यासाठी समावेशानाबाबतची 
संकल्पना “समतेतून समानता” आणण्यासाठी या शासन निर्णयानुसार पुढील काही उद्दिष्टे निश्चित करण्यात येत 
असून, त्यानुषंगाने सूचना देण्यात येत आहेत. 
१. उद्दिष्टे 
१.१ शिक्षण हक्क कायद्यानुसार १८ वर्षे वयोगटापर्यंतच्या विशोष गरजा असणारे बालकांचे समतेतून 
समानता व गुणवत्ता वाढविणे. १०० टक्के अध्ययनार्थी कोणत्या तरी एक शब्दामध्ये / संकल्पनामध्ये 
अडतात, त्यांना आव्हाने येतात अशा वेळी प्रत्येक विद्यार्थ्याला कोठे ना कोठे मार्गदर्शनाची गरज 
असते, ते विशेष मार्गदर्शन त्यांना दिले गेले नाही तर ते तेथेच थांबतात व त्यांच्या पुढील संकल्पना 
स्पष्ट न झाल्याने पर्यायाने शाळाबाह्य / समाजबाह्य होतात. त्यामुळे कोणत्याही बालकांना 
असमर्थाचे लेबल न लावता सर्व मुले शिकू शकतात,अझ्ा प्रकारची भावना सर्व शिक्षकांमध्ये es 
करणे. 
१.२ दिव्यांग विद्यार्थ्यांची क्षमता / गरज विचारात घेऊन उपलब्ध अध्ययन शैलीची निश्चिती 
वर्गशिक्षकांनी करावी. उपयुक्‍त शैलीची शास्त्रीयदृष्ट्या येणारे नवीन deo समजून घेऊन 
शिक्षकांनी दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आधुनिक अध्ययन अध्यापन पध्दतीचा वापर करणे. 


पृष्ठ २४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/(११८/१७)/एस.डी-६, 


(4) 


१.३ दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण करून ते आपल्या पाल्यांना शाळेत 
शिकण्यास प्रोत्साहन करतील. आपले मूलही शिकू शकते, असा आत्मविश्वास पालकांमध्ये निर्माण 
करणे. 

१.४ शाळा व्यवस्थापन समित्या गरजाधिष्ठित विद्यार्थ्यांला सुलभ अध्ययनासाठी लागणाऱ्या साहित्याची 
उपलब्धता समाज सहभागातून करतीळ. तसेच सर्व उपलब्ध शैक्षणिक / वैद्यकिय सुविधा / 
सवलतींची माहिती दिव्यांग विद्यार्थ्याच्या पालकांना देतील. 

१.५ रिसोर्स टिचर, यांच्या सहकार्याने वर्गशिक्षकांने दिव्यांग विद्यार्थ्याचे अध्ययन योग्यरित्या होईल 
यासाठी प्रयत्न करावेत. 

प्रपत्र “अ” मध्ये नमूद दिव्यांग प्रवर्गातील विद्यार्थ्याकरिता आवश्‍यक अध्ययन / शैक्षणिक सवलती / सुविधा 
शासन निर्णयान्वये लागू राहतील. या दिल्या गेलेल्या सवलतींचा गरजेनुसार वापर करण्यात यावा. या 
सवलतींचा वापर अध्ययनास पूरक म्हणून वापरण्यात याव्यात. जेणेकी, तो स्वयं अध्ययनाकरीता देखील 
प्रोत्साहित होईल. इयत्ता १ ली ते ८ वी तील विदयार्थ्यांचे सातत्यपूर्ण सर्वकष मूल्यमापन करताना नमूद 
केलेल्या ८ तंत्रांपैकी विद्यार्थ्यांची क्षमता पाहून योग्य तंत्र निवडून मूल्यमापन करावे. तसेच महाराष्ट्र राज्य 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने / महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 
यांनी निर्धारित केलेल्या विषयांपैकी कोणतेही मुख्य विषय / ग्रेडड विषय निवडण्याचे अधिकार दिव्यांग 
विद्यार्थ्यांना राहतील. 

शाळा स्तरावर त्यांच्या पालकांच्या अर्जाच्या विचार करुन, विषयांची मुभा देण्याचे अधिकार शाळांच्या 

मुख्याध्यापकांना राहतील. 

सदर झासन निर्णयाच्या अनुषंगाने विषय योजनेबाबत आवऱ्यक पुढील सूचना महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व 

उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने / महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे याच्यातर्फे सर्व 

शाळांच्या मुख्यध्यापकांना देण्यात याव्यात. 

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या परिक्षेस बसणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्याच्या 

दिव्यांग प्रकाराचे सांकेताक कोडिंग त्यांच्या उत्तर प्रत्रिकेवर होणे गरजेचे आहे. त्यानुसार आव्यक 

कार्यवाही महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे यांच्यातर्फे करण्यात यावी. 

दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरीता दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक सवलती / सोयी सुविधा या संदर्भातील मार्गदर्शक 

सूचना व त्यानुषंगाने आवऱ्यक नियोजन महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे येथील 

समता विभागामार्फत करण्यात येतील. दिव्यांगत्वाच्या प्रकारानुसार उपयुक्‍त अध्ययनशैलीच्या 
माहितीबाबतच्या सूचना महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांच्या मार्फत देण्यात 
याव्यात. 

दिव्यांग विद्यार्थ्यांची नोंदणी सरल या संगणक प्रणालीमध्ये (दिव्यांग प्रकारानिहाय) करण्यात यावी. 

वैद्यकिय प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत शाळेय स्तरावर मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी मूल्यमापन करून त्यांना योग्य 

त्या शैक्षणिक सुविधा (प्रपत्र “अ” व “ब*) त्यांच्या अधीन राहून द्याव्यात. 

दिव्यांग विद्यार्थ्याच्या वैद्यकिय तपासणी व मूल्यमापन व प्रमाणपत्राकरीता आवश्‍यक निकष सार्वजनिक 

आरोग्य विभागाच्या क्र. अप्रवि-२०१८/प्र.क्र.४६/आरोग्य-६ दि. १४ सप्टेंबर, २०१८ रोजीच्या शासन 

निर्णयान्वये नमूद करण्यात आले आहे. तसेच रुग्णालयाची नावे नमूद करण्यात आली आहेत. त्यानुसार 


पृष्ठ २४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/(११८/१७)/एस.डी-६, 


(१०) 


प्रति, 


शाळांच्या मुख्याध्यापक / पालक यांनी संक्षयित (At- 50दिव्यांग विद्यार्थ्यांची आवश्‍यकतेनुसार तपासणी 
करावी. 
प्रपत्र “अ” व “ब” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या शैक्षणिक सवलती / सुविधा शालेय विद्यार्थी व १० वी व १२ 
वीच्या विद्यार्थ्यांना सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षांपासून लागू राहतील. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८१०१६१८०६४६८३२१ असा आहे. हा आदेडशा डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | | 
Digitally signed by Vandana Krishna 


Date: 2018.10.19 17:15:33 +05'30' 


अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव मंत्रालय, मुंबई. 

मा. सभापती, विधान परिषद, यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
मा, अध्यक्ष, विधानसभा, यांचे खाजगी सविच, विधानभवन, मुंबई. 


मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 


मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राजूय, मुंबई. 


अप्पर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, वैद्यकिय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 
आयुक्त, दिव्यांगजन कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे. 
संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

संचालक, वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन, संचालनालय, मुंबई. 
सहसंचालक / उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळे सर्व. 
अध्यक्ष/सचिव, आय.सी.एस.ई.,नवी दिल्ली. 

अध्यक्ष/सचिव, केंद्रिय माध्यमिक शिक्षण मंडळ. 


विभागीय अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, सर्व विभाग. 
विभागीय सचिव, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, सर्व विभाग. 


विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व विभाग. 


पृष्ठ २४ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/(११८/१७)/एस.डी-६, 


२८ 
२९ 
30 
३१ 
३२ 
33 
३४ 


aN 
mn 


oe 
-2 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


विभागीय आरोग्य सेवा उपसंचालक, ad विभाग. 
अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये, सर्व 
अधिष्ठाता, वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालय (सर्व संबंधित रुग्णालये) 


संचालक, ऑल इंडिया इन्स्टिट्युट ऑफ फिजिकल मेडिसन अन्ड रिहेंबिलीटेशन हाजी अजी मुंबई. 


संचालक, अलीयावर जंग राष्ट्रीय श्रवण दिव्यांगजन संस्था, बांद्रा, मुंबई. 
अधिष्ठाता, केईएम रुग्णालय, मुंबई, 

अधिष्ठाता, बा.य.ल नायर रुग्णालय, मुंबई. 

अधिष्ठाता, लो.टि. बैद्यकिय महाविद्यालय, सायन रुग्णालय, मुंबई. 
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक/निरंतर), जिल्हा परिषद, सर्व. 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, सर्व 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी सर्व. 

वैद्यकिय अधिक्षक, ग्रामिण रुग्णालय, उप जिल्हा रुग्णालय, सर्व. 
प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था सर्व. 
शिक्षण निरीक्षक, बृहन्मुंबई महानगरपालिका. 
शिक्षणाधिकारी/प्रशासनाधिकारी, महानगरपालिका, सर्व. 

निवड नस्ती, एस-६. 


पृष्ठ २४ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/(११८/१७)/एस.डी-६, 


प्रपत्र “अ 
(१) अंशत: अंध/पूर्णत: अंध विद्यार्थ्यांकरिता:- 
१.१ विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा केंद्र देय राहील (विद्यार्थी ज्या शाळेत शिक्षण घेत आहेत, ती 
शाळा किंवा घराजवळची शाळ). 


१.२ याविद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडविण्यासाठी प्रतितास २० मिनिटे अधिक वेळ देय राहील. 

१.३ अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमाल २० गुणांची सवलत एकाच विषयामध्ये किंवा सर्व विषयांमध्ये 
विभागून देण्यात यावी. 

१.४ वैद्यकिय प्रमाणपत्रानुसार लेखनिकाची गरज असल्यास लेखनिक घेण्याची परवानगी देण्यात यावी. 

१.५ शालेय स्तरावर इयत्ता १लीते ९ वी ही सुविधा गरजेनुसार व इयत्ता १० वी व १२ वी परीक्षेत प्रविष्ठ 
होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गणित सर्व शाखा, पुस्तक पालन लेखाकर्म, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र या 
विषयांसाठी आवाजाच्या गणकयंत्राचा कॅलक्युलेटर (Talking Calculator) वापरण्याची इच्छा असेल 
तर कॅलक्युलेटर वापरता येईल. (शाळेय स्तरावर या साहित्याची गरज भासते) 

१.६६ अंशत: अंध विद्यार्थ्यांसाठी मोठ्या अक्षरातील (Arial २० 928) प्रश्नपत्रिका छापण्यात यावी. 

१.७ विज्ञान व तंत्रज्ञान (पेपर १ व २) या विषयांच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेएवजी या विद्यार्थ्यांना या विषयाची 
तोंडी परीक्षा देता येईल. तोंडी परीक्षेत प्रात्यक्षिकांवर आधारित प्रश्न विचारले जावेत. 

१.८ परीक्षा कालावधीमध्ये गणितीय पाटीचा (Trailer Frame) वापर करता येईल. 

१.९ अंडत: अंध विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिका लिहिण्यासाठी स्केच पेनचा व प्रश्नपत्रिका वाचण्यासाठी ग्लास 
मॅग्निफायरचा वापर करता येईल. 

१.१० परीक्षेच्या वेळी गरजेनुसार अँबॅकस व भूमितीय साहित्य साधनांचा वापर करता येईल. 

१.११ आकृत्या, नकाशे इ. काढण्यासाठी सवलत देय राहील. याचे गुण त्या विद्यार्थ्याला प्रमाणात देण्यात 
येतील. 

१.१२ जर एखाद्या विद्यार्थ्याला संगणकाद्वारे परीक्षा द्यावयाची असल्यास स्क्रीन रिडींग सॉफटवेअर 
असलेल्या संगणक NVDA Software / Super Nova तसेच वेळोवेळी अद्यावत |CT तंत्राचा वापर 
करता येईल. परंतु, त्यासाठी विभागीय मंडळाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्‍यक राहील. (शाळेने 
याबाबतचा पत्रव्यवहार करणे आवश्‍यक आहे.) 

१.१३ महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळ विनियम, १९७७ मधील विनयिम क्र. ९९ व 
विनियम क्र. ५२ नुसार सवलतीचे गुण फक्त नियमित व सर्व ६ विषय घेऊन प्रविष्ट होणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांनाच देय राहील. 

१.१४ मुलांच्या गरजेप्रमाणे त्यांना अनुकूल असलेले फेरबदल प्रश्नपत्रिकेत करण्यात यावे. (इयत्ता १ली ते 
इयत्ता ९ साठी) 


२.१ विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा केंद्र देय राहील (विद्यार्थी ज्या शाळेत शिक्षण घेत आहेत, ती 
शाळा किंवा घराजवळची STAT). 

२.२ याविद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडविण्यासाठी प्रतितास २० मिनिटे अधिक वेळ देय राहील. 

२.३ अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमाल २० गुणांची सवलत एकाच विषयामध्ये किंवा सर्व विषयांमध्ये 
विभागून देण्यात यावी. 


पृष्ठ २४ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/(११८/१७)/एस.डी-६, 


२.४ वैद्यकिय प्रमाणपत्रानुसार लेखनिकाची गरज असल्यास लेखनिक घेण्याची परवानगी देण्यात यावी. 

२.५ शिकत असलेल्या शाळा / महाविद्यालयातच शरीराची योग्य स्थिती आणि बसण्याच्या व्यवस्थेसाठी 
अनुकूल तयार केलेले टेबल, टायपिंग मशीन / संगणक, खुर्च्या यांची या विद्यार्थ्यांसाठी व्यवस्था 
करण्यात यावी. 

(3) कर्णबधीर विद्यार्थ्यांसाठी:- 

३.१ विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा केंद्र देय राहील (विद्यार्थी ज्या शाळेत शिक्षण घेत आहेत, ती 
शाळा किंवा घराजवळची झाळ)). 

३.२ याविद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडविण्यासाठी प्रतितास २० मिनिटे अधिक वेळ देय राहील. 

३.३ अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमाल २० गुणांची सवळत एकाच विषयामध्ये किंवा सर्व विषयांमध्ये 
विभागून देण्यात यावी. 

3.8 महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळ विनियम, १९७७ मधील विनयिम क्र. ९९ व 
विनियम क्र. ५२ नुसार सवलतीचे गुण फक्त नियमित व सर्व ६ विषय घेऊन प्रविष्ट होणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांनाच देय राहील. 

३.५ प्रश्नाचे उत्तर अपेक्षित शब्द मर्यादेपेक्षा कमी शब्द मर्यादेत लिहिता येईल. दिर्घोत्तरी प्रश्नांची उत्तरे 
मुद्यांम्ये लिहिता येतील. दिर्घोत्तरी प्रश्नांमध्ये मुख्य मुद्यांच्या अनुषंगाने (<७/ Points) उत्तरे 
लिहिल्यास परीक्षकांनी उत्तरामध्ये थोडक्यात विषयाच्या अनुषंगाने माहिती / उत्तरे दिळी आहेत का, 
ते तपासून गुणदान करावे. 

३.६ या मुलांसाठी स्पेलिंग, व्याकरण, विराम चिन्हे चुकांबाबत गुणदान कमी करण्यात येऊ नये. 

३.७ मौखिक मूल्यमापनासाठी लेखीचा पर्याय देण्यात यावा. 

३.८ परीक्षेसाठी सर्व मौखिक मार्गदर्शक सूचना फलकावर लिहून देण्यात याव्यात. 

३.९ मुलांच्या गरजेप्रमाणे त्यांना अनुकूल असलेले फेरबदल प्रश्नपत्रिकेत करण्यात यावे. (इयत्ता १ ली ते 


इयत्ता ९ साठी) 


(3) अस्थिव्यंग विद्यार्थ्यांसाठी:- 


४.१ 


४.२ 
४.२ 


४.४ 
४.५ 


४.६ 


विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा केंद्र देय राहील (विद्यार्थी ज्या शाळेत शिक्षण घेत आहेत, ती 
शाळा किंवा घराजवळची झाळ)). 

या विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडविण्यासाठी प्रतितास २० मिनिटे अधिक वेळ देय राहील. 

अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमाल Qo गुणांची सवळत एकाच विषयामध्ये किंवा सर्व विषयांमध्ये 
विभागून देण्यात यावी. 

वैद्यकिय प्रमाणपत्रानुसार लेखनिकाची गरज असल्यास लेखनिक घेण्याची परवानगी देण्यात यावी. 
शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातच शरीराची योग्य स्थिती आणि बसण्यासाठी अनुकूल असे तयार 
केलेले टेबल, टायपिंग मशीन / संगणक खुर्च्या यांची या विद्यार्थ्यांसाठी व्यवस्था करावी लागेल. 
त्यासाठी संबंधित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाने शिक्षण मंडळाची मान्यता/पूर्वपरवानगी घ्यावी. 
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळ विनियम, १९७७ मधील विनयिम क्र. ९९ व 
विनियम क्र. ५२ नुसार सवलतीचे गुण फक्त नियमित व सर्व ६ विषय घेऊन प्रविष्ट होणाऱया 


विद्यार्थ्यांनाच देय राहील. 
पृष्ठ २४ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/(११८/१७)/एस.डी-६, 


४.७ 
४.८ 


४.९ 


५.१ 


६.५ 


६.७ 


६.८ 


द.९ 


आकृत्या, THA, Te इ. काढण्यासाठी सवलत देय राहील. 
प्रात्यक्षिक परीक्षेएवजी या विद्यार्थ्यांना या विषयाची तोंडी परीक्षा/बहुपर्यायी उत्तरे असलेली लेखी 
परीक्षा (प्रात्यक्षिकांवर आधारित) देता येईल. तोंडी परीक्षेत प्रात्यक्षिकांवर आधारित प्रश्न विचारले 
जावेत. 
अनुकूलनशील साहित्य आणि उपकरणांचा वापर करु देण्यात यावा. उदा. पेन्सिल व ग्रीप्स. 

(५) शारीरिक वाढ खुंटणे (Dwarfism): 
विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा केंद्र देय राहील (विद्यार्थी ज्या शाळेत शिक्षण घेत आहेत, ती 
शाळा किंवा घराजवळची झाळ)). 
या विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडविण्यासाठी प्रतितास २० मिनिटे अधिक वेळ देय राहील. 
अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमाल २० गुणांची सवळत एकाच विषयामध्ये किंवा सर्व विषयांमध्ये 
विभागून देण्यात यावी. 
वैद्यकिय प्रमाणपत्रानुसार लेखनिकाची गरज असल्यास लेखनिक घेण्याची परवानगी देण्यात यावी. 
शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातच शरीराची योग्य स्थिती आणि बसण्यासाठी अनुकूल असे तयार 
केलेले टेबल, टायपिंग मशीन / संगणक खुर्च्या यांची या विद्यार्थ्यासाठी व्यवस्था करावी लागेल. 


(8) बौध्दिक अक्षम (मतिमंद) (Intellectual Disability-Mentally challenged): 1) (Intellectual Di ility-Mentally challen : 


विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा केंद्र देय राहील (विद्यार्थी ज्या शाळेत शिक्षण घेत आहेत, ती 
झाळा किंवा घराजवळची झाळ)). 

या विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडविण्यासाठी प्रतितास २० मिनिटे अधिक वेळ देय राहील. 

अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमाल Qo गुणांची सवळत एकाच विषयामध्ये किंवा सर्व विषयांमध्ये 
विभागून देण्यात यावी. 

वैद्यकिय प्रमाणपत्रानुसार लेखनिकाची गरज असल्यास लेखनिक घेण्याची परवानगी देण्यात यावी. 
आवऱ्यकतेनुसार प्रौढ लेखनिक देण्यात यावा. 

शालेय स्तरावर इयत्ता १ली ते ९ वी ही सुविधा गरजेनुसार व इयत्ता १० वी व १२ वी परीक्षेत प्रविष्ठ 
होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गणित सर्व शाखा, पुस्तक पालन लेखाकर्म, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र या 
विषयांसाठी गणकयंत्र (Calculator) वापरण्याची इच्छा असेल तर कॅलक्युलेटर वापरता येईल. 
(शालेय स्तरावर या साहित्याची गरज भासते) 

शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातच शरीराची योग्य स्थिती आणि बसण्यासाठी अनुकूल असे तयार 
केलेले टेबल, टायपिंग मशिन, खुर्च्या यांची या विद्यार्थ्यांसाठी व्यवस्थ्‌ करावी लागेल. 

प्रात्यक्षिक परीक्षेऐवजी त्या विद्यार्थ्यांना त्या विषयाची तोंडी परीक्षा/ बहुपर्यायी उत्तरे असलेली HA 
परीक्षा (प्रात्यक्षिकांवर आधारित) देता येईल. तोंडी परीक्षेत प्रात्यक्षिकांवर आधारित प्रश्न विचारले 
जावेत. 

या गटात मोडणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांची कारक कौशल्ये अविकसित असतात, याचा विचार करून 
त्यांना अनुकूलित (Adaptive) सुलभ वेगळ्या प्रकारची पेन्सिल, पेन, ग्रीपर वापरण्याची परवानगी 
द्यावी. 


पृष्ठ २४ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/(११८/१७)/एस.डी-६, 


६.१० महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळ विनियम, १९७७ मधील विनयिम क्र. ९९ व 
विनियम क्र. ५२ नुसार सवलतीचे गुण फक्त नियमित व सर्व ६ विषय घेऊन प्रविष्ट होणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांनाच देय राहील. 

६.११ विद्यार्थ्यांना आकृत्या, नकाशे इ.काढण्यासाठी सवलत देय राहील, याचे गुण त्या विद्यार्थ्याला 
प्रमाणात देण्यात येतील. 

६.१२ प्रश्नपत्रिकेतील भाषा सरळ व सोपी असावी (इयत्ता १ली ते ९ वी साठी). 

६.१३ मूल्यमापन प्रक्रियेसाठी योग्य अध्ययन अध्यापन साहित्य वापरण्याची लवचिकता देण्यात यावी. 

६.१४ पूर्ण विराम, स्पेलिंग, व्याकरण, विराम चिन्हे चुकांबाबत गुणदान कमी करण्यात येऊ नये. 

६.१५ मुलांच्या गरजेप्रमाणे त्यांना अनुकूल असलेले फेरबदल प्रश्नपत्रिकेत करण्यात यावे. (इयत्ता १ली ते 
इयत्ता ९ साठी) 

७.१ विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा केंद्र देय राहील (विद्यार्थी ज्या शाळेत शिक्षण घेत आहेत, ती 
झाळा किंवा घराजवळची झाळ)). 

७.२ याविद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडविण्यासाठी प्रतितास २० मिनिटे अधिक वेळ देय राहील. 

७.३ अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमाल Qo गुणांची सवळत एकाच विषयामध्ये किंवा सर्व विषयांमध्ये 
विभागून देण्यात यावी. 

७.४ वैद्यकिय प्रमाणपत्रानुसार लेखनिकाची गरज असल्यास लेखनिक घेण्याची परवानगी देण्यात यावी. 

७.५ आवर्यकतेनुसार प्रौढ लेखनिक देण्यात यावा. 

७.६ शालेय स्तरावर इयत्ता १ली ते ९ वी ही सुविधा गरजेनुसार व इयत्ता १० वी व १२ वी परीक्षेत प्रविष्ठ 
होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गणित सर्व शाखा, पुस्तक पालन लेखाकर्म, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र या 
विषयांसाठी गणकयंत्र (Calculator) वापरण्याची इच्छा असेल तर कॅलक्युलेटर वापरता येईल. 
(शालेय स्तरावर या साहित्याची गरज भासते) 

७.७ शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातच शरीराची योग्य स्थिती आणि बसण्यासाठी अनुकूल असे तयार 
केलेले टेबल, टायपिंग मशीन, खुर्च्या यांनी या विद्यार्थ्यांसाठी व्यवस्था करावी लागेल. त्यासाठी 
संबंधित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाने शिक्षण मंडळाची मान्यता / पूर्वपरवानगी घ्यावी. 

७.८ महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळ विनियम, १९७७ मधील विनयिम क्र. ९९ व 
विनियम क्र. ५२ नुसार सवलतीचे गुण फक्त नियमित व सर्व ६ विषय घेऊन प्रविष्ट होणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांनाच देय राहील. 

७.९ आकृत्या, नकाशे इ. काढण्यासाठी सवलत देय राहील. याचे गुण त्या विद्यार्थ्याला प्रमाणात देण्यात 
येतीळ. 

७.१० विज्ञानव तंत्रज्ञान पेपर १ व २ या विषयांच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेएवजी तोंडी परीक्षा देता येईल. तोंडी 
परीक्षेत प्रयोगांवर आधारित प्रश्न विचारले जावेत. 

७.११ मुलांच्या अध्ययन शेळीनुसार व गरजेप्रमाणे त्यांना अनुकूल असणारे फेरबदल करून प्रश्नपत्रिका 
तयार करण्यात याव्यात (फक्त इयत्ता IST ते ९वी साठी). 

७.१२ बहुविकलांग मुलांना अतिरिक्‍त सूचना किंवा संकेताची गरज भासते, तेव्हा परीक्षेच्या वेळ बैठकीची 


वेगळी व्यवस्था असावी. आवश्‍यकतेनुसार दुभाषक / वाचक देण्यात यावा 
पृष्ठ २४ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/(११८/१७)/एस.डी-६, 


७.१३ 


७.१४ 


प्रात्यक्षिक परीक्षेएवजी या विद्यार्थ्यांना या विषयाची तोंडी परीक्षा/बहुपर्यायी उत्तरे असलेली Heat 
परीक्षा (प्रात्यक्षिकांवर आधारित) देता येईल. तोंडी परीक्षेत प्रात्यक्षिकांवर आधारित प्रश्न विचारले 
जावेत. 

अनुकूलनशील साहित्य आणि उपकरणांचा वापर करू देण्यात यावा. उदा. पेन्सिल व ग्रीप्स. 


(८) AMR आजार (Mental |॥1॥655):- मानसिक आजार (Mental |॥1655):- 


८.१  विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा केंद्र देय राहील (विद्यार्थी ज्या शाळेत शिक्षण घेत आहेत, ती 
झाळा किंवा घराजवळची झाळ)). 

८.२ याविद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडविण्यासाठी प्रतितास २० मिनिटे अधिक वेळ देय राहील. 

८.३ अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमाल २० गुणांची सवलत एकाच विषयामध्ये किंवा सर्व विषयांमध्ये 
विभागून देण्यात यावी. 

८.४ वैद्यकिय प्रमाणपत्रानुसार लेखनिकाची गरज असल्यास लेखनिक घेण्याची परवानगी देण्यात यावी. 

८.५ आवड्यकतेनुसार प्रौढ लेखनिक देण्यात यावा. 

८.६ शालेय स्तरावर इयत्ता १ली ते ९ वी ही सुविधा गरजेनुसार व इयत्ता १० वी व १२ वी परीक्षेत प्रविष्ठ 
होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गणित सर्व शाखा, पुस्तक पालन लेखाकर्म, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र या 
विषयांसाठी गणकयंत्र (Calculator) वापरण्याची इच्छा असेल तर कॅलक्युलेटर वापरता येईल. 
(शालेय स्तरावर या साहित्याची गरज भासते) 

८.७ शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातच बसण्यासाठी अनुकुलित वातावरणात टेबल, टायपिंग मशीन, 
खुर्च्या यांची या विद्यार्थ्यासाठी व्यवस्था करावी लागेल. 

८.८ याविद्यार्थ्यांची परीक्षा स्वतंत्र वर्गात घेण्यात यावी. (वैद्यकिय प्रमाणपत्रानुसार गरज असल्यास) 

८.९ विद्यार्थी अचानक आक्रमक / हिंसक बनला तर परिस्थिती हाताळू शकेल, असाच पर्यवेक्षक नेमावा. 

9) ऑटिस्टिक (स्वमग्न) विद्यार्थ्यांसाठी:- 

९.१ विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा केंद्र देय राहील (विद्यार्थी ज्या शाळेत शिक्षण घेत आहेत, ती 
झाळा किंवा घराजवळची झाळ)). 

९.२ याविद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडविण्यासाठी प्रतितास २० मिनिटे अधिक वेळ देय राहील. 

९.३ अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमाल Qo गुणांची सवलत एकाच विषयामध्ये किंवा सर्व विषयांमध्ये 
विभागून देण्यात यावी. 

९.४ वैद्यकिय प्रमाणपत्रानुसार लेखनिकाची गरज असल्यास लेखनिक घेण्याची परवानगी देण्यात यावी. 

९.५ आवश्यकतेनुसार प्रौढ लेखनिक देण्यात यावा. 

९.६ शालेय स्तरावर इयत्ता १ली ते ९ वी ही सुविधा गरजेनुसार व इयत्ता १० वी व १२ वी परीक्षेत प्रविष्ठ 
होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गणित सर्व शाखा, पुस्तक पालन लेखाकर्म, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र या 
विषयांसाठी गणकयंत्र (Calculator) वापरण्याची इच्छा असेल तर कॅलक्युलेटर वापरता येईल. 
(शालेय स्तरावर या साहित्याची गरज भासते) 

९.७ शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातच शरीराची योग्य स्थिती आणि बसण्यासाठी अनुकूल असे तयार 


केलेले टेबल, टायपिंग मशीन, खुर्च्या यांची या विद्यार्थ्यांसाठी व्यवस्था करावी लागेल. त्यासाठी 
संबंधित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाने शिक्षण मंडळाची मान्यता/पूर्वपरवानगी घ्यावी. 


पृष्ठ २४ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/(११८/१७)/एस.डी-६, 


९.८ 


९.९ 


९.१० 


९.११ 


९.१२ 
९.१३ 


९.१७ 
९.१५ 


९.१७ 


९.१८ 
९.१९ 
९.२० 
९.२१ 


विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी त्याळा खात्री वाटेल, san व्यक्तीस परीक्षा वर्गाजवळ उपस्थित 
राहण्याची परवानगी देण्यात यावी. 

विद्यार्थ्यांना आकृत्या, नकाशे / dad इ. काढण्याची सवलत देण्यात येईल. त्याचे गुण त्या 
विद्यार्थ्याला त्या प्रमाणात देण्यात येतील. 

प्रात्यक्षिक आणि प्रकल्प परीक्षेस विद्यार्थ्यांना या विषयाची तोंडी परीक्षा/बहुपर्यायी उत्तरे असलेली 
लेखी परीक्षा (प्रात्यक्षिकांवर आधारित) देता येईल. तोंडी परीक्षेत प्रात्यक्षिकांवर आधारित प्रश्न 
विचारले जावेत. 

मौखिक मूल्यमापनासाठी लेखीचा पर्याय देण्यात यावा. 

आवर्यकतेनुसार वाचनिक/?/011018' (सूचक) देण्यात यावा. 

प्रश्नाचे उत्तर अपेक्षित शाब्द मर्यादेपेक्षा कमी शब्द मर्यादेत लिहिता येईल. दिर्घोत्तरी प्रश्नांची उत्तरे 
Weel (Key Points) लिहिता येतील. दिर्घोत्तरी प्रश्नांमध्ये मुख्य मुद्याच्या अनुषंगाने उत्तर दिल्यास 
परीक्षकांनी परीक्षेतील उत्तरामध्ये थोडक्यात विषयाच्या अनुषंगाने माहिती / उत्तरे दिली आहेत का ते 
तपासून गुणदान करावे. 

या विद्यार्थ्यांची परीक्षा स्वतंत्र वर्गात घेण्यात यावी. 

अचानक उपचार करावे लागतील, अशी स्थिती उत्पन्न झाल्यास किंवा परीक्षेच्या कालावधीतच 
उपचारासाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल व्हावे लागल्यास, अशा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करुन 
त्यांना पुन:परीक्षेची (Re-Exam) परवानगी देण्यात यावी. विषय शिक्षक, महाविद्यालयाचे प्राचार्य व 
परीक्षा विभागाचे प्रमुख यांनी यासाठी समन्वय साधावा. 

या गटात मोडणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांची कारक कौठल्य अविकसित असतात, त्याचा विचार करुन 
त्यांना वेगळ्या प्रकारची पेन्सिल, पेन, ग्रीपर वापरण्याची परवानगी देण्यात यावी. 

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळ विनियम, १९७७ मधील विनयिम क्र. ९९ व 
विनियम क्र. ५२ नुसार सवलतीचे गुण फक्त नियमित व सर्व ६ विषय घेऊन प्रविष्ट होणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांनाच देय राहील. 

विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिका टाईप करुन वा लिहून देण्याची परवानगी देण्यात यावी. 

या मुलांसाठी स्पेलिंग, व्याकरण, विराम चिन्हे चुकांबाबत गुणदान कमी करण्यात येऊ नये. 
परीक्षेसाठी सर्व मौखिक मार्गदर्शक सूचना फलकावर लिहून देण्यात याव्यात. 

मुलांच्या गरजेप्रमाणे त्यांना अनुकूल असलेले फेरबदल प्रश्नपत्रिकेत करण्यात यावे. (इयत्ता १ली ते 
इयत्ता ९ साठी) 


(१० सेरेबल पाल्सी विद्यार्थ्यांसाठी :- 


१०.१ 


१०.२ 
१०.२ 


१०.४ 
१०.५ 


विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा केंद्र देय राहील (विद्यार्थी ज्या शाळेत शिक्षण घेत आहेत, ती 
झाळा किंवा घराजवळची झाळ)). 
या विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडविण्यासाठी प्रतितास २० मिनिटे अधिक वेळ देय राहील. 
अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमाल २० गुणांची सवलत एकाच विषयामध्ये किंवा सर्व विषयांमध्ये 
विभागून देण्यात यावी. 
वैद्यकिय प्रमाणपत्रानुसार लेखनिकाची गरज असल्यास लेखनिक घेण्याची परवानगी देण्यात यावी. 
आवरऱ्यकतेनुसार प्रौढ लेखनिक देण्यात यावा. 

पृष्ठ २४ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/(११८/१७)/एस.डी-६, 


१०.६ 


१०.७ 


१०.८ 


१०.९ 


१०.१० 


१०.११ 


१०.१२ 
१०.१३ 


१०.१४ 


शालेय स्तरावर इयत्ता १ली ते ९ वी ही सुविधा गरजेनुसार व इयत्ता १० वी व १२ वी परीक्षेत प्रविष्ठ 
होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गणित सर्व शाखा, पुस्तक पालन लेखाकर्म, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र या 
विषयांसाठी गणकयंत्र (Calculator) वापरण्याची इच्छा असेल तर कॅलक्युलेटर वापरता येईल. 
(शालेय स्तरावर या साहित्याची गरज भासते) 

शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातच शरीराची योग्य स्थिती आणि बसण्यासाठी अनकुल असे तयार 
केलेले टेबल, टायपिंग मशीन, संगणक, खुर्च्या यांची या विद्यार्थ्यांसाठी व्यवस्था करावी लागेल. 
त्यासाठी संबंधित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाने शिक्षण मंडळाची मान्यता/पूर्वपरवानगी घ्यावी. 
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळ विनियम, १९७७ मधील विनयिम क्र. ९९ व 
विनियम क्र. ५२ नुसार सवलतीचे गुण फक्त नियमित व सर्व ६ विषय घेऊन प्रविष्ट होणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांनाच देय राहील. 

आकृत्या, THA, तक्‍ते इ. काढण्यासाठी सवलत देय राहील. 

प्रात्यक्षिक परीक्षेएवजी या विद्यार्थ्यांना या विषयाची तोंडी परीक्षा / बहुपर्यायी उत्तरे असलेली Het 
परीक्षा (प्रात्यक्षिकांवर आधारित) देता येईल. 

या मुलांना अतिरिक्‍त सूचना किंवा संकेताची गरज भासते, तेव्हा परीक्षेची वेळी त्यांची बैठकीची वेगळी 
व्यवस्था करण्यात यावी. 

अनुकूलशील साहित्य आणि उपकरणांचा वापर करु देण्यात यावा. उदा.पेन्सिल व ग्रीप्स. 

हे विद्यार्थी जास्त दाब देऊन लिहितात, त्यासाठी आवश्‍कतेनुसार कागद / उत्तरपत्रिका जाड पानांची 
देण्यात यावी. 

मुलांच्या गरजेप्रमाणे त्यांना अनुकूल असलेले फेरबदल प्रश्नपत्रिकेत करण्यात यावे. (इयत्ता १ली ते 
इयत्ता ९ साठी) 


(99) स्नायूंची विकृती (Muscular Dystrophy) विद्यार्थ्यांसाठी:- 


99.9 


११.२ 
i 


विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा केंद्र देय राहील (विद्यार्थी ज्या शाळेत शिक्षण घेत आहेत, ती 
झाळा किंवा घराजवळची झाळ)). 

या विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडविण्यासाठी प्रतितास २० मिनिटे अधिक वेळ देय राहील. 

अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमाल २० गुणांची सवलत एकाच विषयामध्ये किंवा सर्व विषयांमध्ये 
विभागून देण्यात यावी. 

वैद्यकिय प्रमाणपत्रानुसार लेखनिकाची गरज असल्यास लेखनिक घेण्याची परवानगी देण्यात यावी. 
आवश्यकतेनुसार प्रौढ लेखनिक देण्यात यावा. 

शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातच शरीराची योग्य स्थिती आणि बसण्यासाठी अनुकूल असे तयार 
केलेले टेबल, टायपिंग मशीन, संगणक, खुर्च्या यांची या विद्यार्थ्यांसाठी व्यवस्था करावी लागेल. 
त्यासाठी संबंधित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाने शिक्षण मंडळाची मान्यता/पूर्वपरवानगी घ्यावी. 
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळ विनियम, १९७७ मधील विनयिम क्र. ९९ व 
विनियम क्र. ५२ नुसार सवलतीचे गुण फक्त नियमित व सर्व ६ विषय घेऊन प्रविष्ट होणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांनाच देय राहील. 

आकृत्या, THA, Te इ. काढण्यासाठी सवलत देय राहील. 


पृष्ठ २४ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/(११८/१७)/एस.डी-६, 


११.९ प्रात्यक्षिक परीक्षेएवजी या विद्यार्थ्यांना या विषयाची तोंडी परीक्षा/बहुपर्यायी उत्तरे असलेली लेखी 


परीक्षा (प्रात्यक्षिाकांवर आधारित) देता येईल. तोंडी परीक्षेत प्रात्यक्षिकांवर आधारित प्रश्न विचारले 
जावेत. 


११.१० मुलांच्या गरजेप्रमाणे त्यांना अनुकूल असलेले फेरबदल प्रश्नपत्रिकेत करण्यात यावे. (इयत्ता १ली ते 


१२.२ 
१२.३ 


१२.४ 


१२.५ 


१२.६ 


१२.७ 


१२.८ 
१२.९ 


शाळा किंवा घराजवळची झाळ)). 

या विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडविण्यासाठी प्रतितास २० मिनिटे अधिक वेळ देय राहील. 

अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमाल Qo गुणांची सवळत एकाच विषयामध्ये किंवा सर्व विषयांमध्ये 
विभागून देण्यात यावी. 

वैद्यकिय प्रमाणपत्रानुसार लेखनिकाची गरज असल्यास लेखनिक घेण्याची परवानगी देण्यात यावी. 
आवश्यकतेनुसार प्रौढ लेखनिक देण्यात यावा. 

शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातच शरीराची योग्य स्थिती आणि बसण्यासाठी अनुकूल असे तयार 
केलेले टेबल, टायपिंग मशीन, संगणक, खुर्च्या यांची या विद्यार्थ्यांसाठी व्यवस्था करावी लागेल. 
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळ विनियम, १९७७ मधील विनयिम क्र. ९९ व 
विनियम क्र. ५२ नुसार सवलतीचे गुण फक्त नियमित व सर्व ६ विषय घेऊन प्रविष्ट होणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांनाच देय राहील. 

आकृत्या, THA, Te इ. काढण्यासाठी सवलत देय राहील. 

प्रात्यक्षिक परीक्षेएवजी या विद्यार्थ्यांना या विषयाची तोंडी परीक्षा/बहुपर्यायी उत्तरे असलेली लेखी 
परीक्षा (प्रात्यक्षिकांवर आधारित) देता येईल.तोंडी परीक्षेत प्रात्यक्षिकांवर आधारित प्रश्न विचारले 
जावेत. 


(१३) अध्ययन अक्षम विद्यार्थ्यांसाठी:- 


१३.१ 


१३.२ 
१३.३ 


१३.४ 
१३.५ 
१३६ 


विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा केंद्र देय राहील (विद्यार्थी ज्या शाळेत शिक्षण घेत आहेत, ती 
झाळा किंवा घराजवळची झाळ)). 

या विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडविण्यासाठी प्रतितास २० मिनिटे अधिक वेळ देय राहील. 

अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमाल Qo गुणांची सवळत एकाच विषयामध्ये किंवा सर्व विषयांमध्ये 
विभागून देण्यात यावी. 

वैद्यकिय प्रमाणपत्रानुसार लेखनिकाची गरज असल्यास लेखनिक घेण्याची परवानगी देण्यात यावी. 
आवश्यकतेनुसार प्रौढ लेखनिक देण्यात यावा. 

MSA स्तरावर इयत्ता १ली ते ९ वी ही सुविधा गरजेनुसार व इयत्ता १० वी व १२ वी परीक्षेत प्रविष्ठ 
होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गणित सर्व शाखा, पुस्तक पालन लेखाकर्म, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र या 
विषयांसाठी गणकयंत्र (Calculator) वापरण्याची इच्छा असेल तर कॅलक्युलेटर वापरता येईल. 
(शालेय स्तरावर या साहित्याची गरज भासते) 


पृष्ठ २४ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/(११८/१७)/एस.डी-६, 


१३.७ महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळ विनियम, १९७७ मधील विनयिम क्र. ९९ व 
विनियम क्र. ५२ नुसार सवलतीचे गुण फक्त नियमित व सर्व ६ विषय घेऊन प्रविष्ट होणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांनाच देय राहील. 

१३.८ आकृत्या, नकाशे इ. काढण्यासाठी सवळत देय राहील, याचे गुण त्या विद्यार्थ्याला प्रमाणात देण्यात 
येतील. 

१३.९ प्रात्यक्षिक परीक्षेएवजी या विद्यार्थ्यांना या विषयाची तोंडी परीक्षा / बहुपर्यायी उत्तरे असलेली लेखी 
परीक्षा (प्रात्यक्षिकांवर आधारित) देता येईल. तोंडी परीक्षेत प्रात्यक्षिकांवर आधारित प्रश्न विचारले 
जावेत. 

१३.१० या गटात मोडणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांची कारक कौशल्ये अविकसित असतात, याचा विचार करुन 
त्यांना अनुकूलित (Adaptive) प्रकारची पेन्सिल, पेन, Woe वापरण्याची परवानगी देण्यात यावी. 

१३.११ प्रश्नाचे उत्तर अपेक्षित शब्द मर्यादेपेक्षा कमी शब्द मर्यादेत लिहिता येईल. दिर्घोत्तरी प्रश्नांची उत्तरे 
Weel (Key Points) लिहिता येतील. stam दिर्घोत्तरी प्रश्नांमध्ये मुख्य मुद्याच्या अनुषंगाने उत्तर 
लिहिल्यास परीक्षकांनी उत्तरामध्ये थोडक्यात विषयाच्या अनुषंगाने माहिती/उत्तरे दिळी आहेत का ते 


तपासून गुणदान करावे. 
१३.१२ मुलांच्या गरजेप्रमाणे त्यांना अनुकूल असलेले फेरबदल प्रश्नपत्रिकेत करण्यात यावे. (इयत्ता १ली ते 
इयत्ता ९ साठी) 
(१४) गतीमंद (Slow Learner / Intellectual Disability Border line):- low Learner / Intell | Disability Border line):- 
१४.१ विद्यार्थ्याच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा केंद्र देय राहील (विद्यार्थी ज्या शाळेत शिक्षण घेत आहेत, ती 
शाळा किंवा घराजवळची झाळ)). 


१४.२ याविद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडविण्यासाठी प्रतितास २० मिनिटे अधिक वेळ देय राहील. 

१४.३ अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमाल २० गुणांची सवलत एकाच विषयामध्ये किंवा सर्व विषयांमध्ये 
विभागून देण्यात यावी. 

१४.४ वैद्यकिय प्रमाणपत्रानुसार लेखनिकाची गरज असल्यास लेखनिक घेण्याची परवानगी देण्यात यावी. 

१४.५ आवश्यकतेनुसार प्रौढ लेखनिक देण्यात यावा. 

१४.६ शालेय स्तरावर इयत्ता १लीते ९ वी ही सुविधा गरजेनुसार व इयत्ता १० वी व १२ वी परीक्षेत प्रविष्ठ 
होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गणित सर्व शाखा, पुस्तक पालन लेखाकर्म, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र या 
विषयांसाठी गणकयंत्र (Calculator) वापरण्याची इच्छा असेल तर कॅलक्युलेटर वापरता येईल. 
(शालेय स्तरावर या साहित्याची गरज भासते) 

१४.४ महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळ विनियम, १९७७ मधील विनयिम क्र. ९९ व 
विनियम क्र. ५२ नुसार सवलतीचे गुण फक्त नियमित व सर्व ६ विषय घेऊन प्रविष्ट होणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांनाच देय राहील. 

१४.५ आकृत्या, नकाशे इ. काढण्यासाठी सवळत देय राहील, याचे गुण त्या विद्यार्थ्याला प्रमाणात देण्यात 
येतील. 

१४.६ प्रात्यक्षिक परीक्षेएवजी या विद्यार्थ्यांना या विषयाची तोंडी परीक्षा/बहुपर्यायी उत्तरे असलेली लेखी 
परीक्षा (प्रात्यक्षिकांवर आधारित) देता येईल. तोंडी परीक्षेत प्रात्यक्षिकांवर आधारित प्रश्न विचारले 
जावेत. 


पृष्ठ २४ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/(११८/१७)/एस.डी-६, 


१४.७ 


१४.८ 


१४.९ 


या गटात मोडणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांची कारक कौशल्ये अविकसित असतात, याचा विचार करुन 
त्यांना वेगळ्या प्रकारची पेन्सिल, पेन, ग्रीपर, गणकयंत्र वापरण्याची परवानगी देण्यात यावी. 

प्रश्नाचे उत्तर अपेक्षित शब्द मर्यादेपेक्षा कमी शब्द मर्यादेत लिहिता येईल. दिर्घोत्तरी प्रश्नांची उत्तरे 
Weel (Key Points) लिहिता येतील. stam दिर्घोत्तरी प्रश्नांमध्ये मुख्य मुद्याच्या अनुषंगाने उत्तर 
लिहिल्यास परीक्षकांनी उत्तरामध्ये थोडक्यात विषयाच्या अनुषंगाने माहिती/उत्तरे दिळी आहेत का ते 
तपासून गुणदान करावे. 

मुलांच्या गरजेप्रमाणे त्यांना अनुकूल असलेले फेरबदल प्रश्नपत्रिकेत करण्यात यावे. (इयत्ता १ली ते 
इयत्ता ९ साठी) 


(१५) मल्टीपल स्क्लेरॉसिस (Multiple Sclerosis) विद्यार्थ्यांसाठी:- 


१५.१ 


१५.२ 
१५.३ 


१८.४ 
१५.५ 
१५.६ 


94.9 


१५.८ 


१५.९ 


विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा केंद्र देय राहील (विद्यार्थी ज्या शाळेत शिक्षण घेत आहेत, ती 
झाळा किंवा घराजवळची झाळ)). 

या विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडविण्यासाठी प्रतितास २० मिनिटे अधिक वेळ देय राहील. 

अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमाल Qo गुणांची सवळत एकाच विषयामध्ये किंवा सर्व विषयांमध्ये 
विभागून देण्यात यावी. 

वैद्यकिय प्रमाणपत्रानुसार लेखनिकाची गरज असल्यास लेखनिक घेण्याची परवानगी देण्यात यावी. 
आवश्यकतेनुसार प्रौढ लेखनिक देण्यात यावा. 

शालेय स्तरावर इयत्ता १ली ते ९ वी ही सुविधा गरजेनुसार व इयत्ता १० वी व १२ वी परीक्षेत प्रविष्ठ 
होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गणित सर्व शाखा, पुस्तक पालन लेखाकर्म, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र या 
विषयांसाठी गणकयंत्र (Calculator) वापरण्याची इच्छा असेल तर कॅलक्युलेटर वापरता येईल. 
(शालेय स्तरावर या साहित्याची गरज भासते) 

शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातच शरीराची योग्य स्थिती आणि बसण्यासाठी अनुकूल असे तयार 
केलेले टेबल, टायपिंग मशीन, संगणक, खुर्च्या यांची या विद्यार्थ्यांसाठी व्यवस्था करावी लागेल. 
त्यासाठी संबंधित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाने शिक्षण मंडळाची मान्यता/पूर्वपरवानगी घ्यावी. 
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळ विनियम, १९७७ मधील विनयिम क्र. ९९ व 
विनियम क्र. ५२ नुसार सवलतीचे गुण फक्त नियमित व सर्व ६ विषय घेऊन प्रविष्ट होणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांनाच देय राहील. 

वैद्यकिय प्रमाणपत्रानुसार गरज असल्यास या विद्यार्थ्यांची बैठक व्यवस्था वेगळया वर्गात करावी, वेळ 
प्रसंगी स्पेशल पर्यवेक्षकाची नेमणूक करावी. परीक्षा विभाग प्रमुख, महाविद्यालयीन अधिकारी यांच्या 
परवानगीने आवश्‍यकता असेल तर परीक्षा हॉस्पिटल अथवा विदयार्थ्यांच्या घरी घेण्यात यावी. 


१५.१० मुलांच्या गरजेप्रमाणे त्यांना अनुकूल असलेले फेरबदल प्रश्नपत्रिकेत करण्यात यावे. (इयत्ता १ली ते 


इयत्ता ९ साठी) 


(9&) वाचा व भाषा अक्षमत्व (Speech and Language Disability) विद्यार्थ्यासाठी: विद्यार्थ्यांसाठी: 


१६.१ 


१६.२ 


विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा केंद्र देय राहील (विद्यार्थी ज्या शाळेत शिक्षण घेत आहेत, ती 
शाळा किंवा घराजवळची झाळ)). 
या विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडविण्यासाठी प्रतितास २० मिनिटे अधिक वेळ देय राहील. 


पृष्ठ २४ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/(११८/१७)/एस.डी-६, 


१६.३ 


१६.४ 


१६.५ 
१६.६ 


१६.७ 


१६.८ 
१६.९ 


अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमाल Qo गुणांची सवळत एकाच विषयामध्ये किंवा सर्व विषयांमध्ये 
विभागून देण्यात यावी. 

वैद्यकिय प्रमाणपत्रानुसार लेखनिकाची गरज असल्यास लेखनिक घेण्याची परवानगी देण्यात यावी. 
विद्यार्थ्यांना आकृत्या, नकाशे, तक्ते इ. काढण्याची सवलत देण्यात यावी. 

प्रश्नाचे उत्तर अपेक्षित शब्द मर्यादेपेक्षा कमी शब्द मर्यादेत लिहिता येईल. दिर्घोत्तरी प्रश्नांची उत्तरे 
मुद्यांम्ये लिहिता येतील. दिर्घोत्तरी प्रश्नांमध्ये मुख्य मुद्यांच्या अनुषंगाने (<७/ Points) उत्तरे 
लिहिल्यास परीक्षकांनी उत्तरामध्ये थोडक्यात विषयाच्या अनुषंगाने माहिती / उत्तरे दिळी आहेत का, 
ते तपासून गुणदान करावे. 

मुलांच्या गरजेप्रमाणे त्यांना अनुकूल असलेले फेरबदल प्रश्नपत्रिकेत करण्यात यावे. (इयत्ता १ली ते 
इयत्ता ९ साठी) 

या मुलांसाठी स्पेलिंग, व्याकरण, विराम चिन्हे चुकांबाबत गुणदान कमी करण्यात येऊ नये. 

मौखिक मूल्यमापनासाठी Sera पर्याय देण्यात यावा. 


१६.१० परीक्षेसाठी सर्व मौखिक मार्गदर्शक सूचना फलकावर लिहून देण्यात याव्यात. 
१६.११ तोंडी परीक्षा लेखी स्वरुपात देण्याची परवानगी देण्यात यावी. 
(१७) थॅलस्सेमिया (Thalassemia)):- 


१७.१ 


१७.२ 
१७.३ 


१७.७ 


१७.५ 


१७.६ 


१७.७ 


१७.८ 


१७.९ 


(१८) हिमोफिलिया (Hemophilia): 
AGA 


विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा केंद्र देय राहील (विद्यार्थी ज्या शाळेत शिक्षण घेत आहेत, ती 
झाळा किंवा घराजवळची झाळ)). 
या विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडविण्यासाठी प्रतितास २० मिनिटे अधिक वेळ देय राहील. 
अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमाल Qo गुणांची सवळत एकाच विषयामध्ये किंवा सर्व विषयांमध्ये 
विभागून देण्यात यावी. 
वैद्यकिय प्रमाणपत्रानुसार लेखनिकाची गरज असल्यास लेखनिक घेण्याची परवानगी देण्यात यावी. 
शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातच शरीराची योग्य स्थिती आणि बसण्यासाठी अनुकूल असे तयार 
केलेले टेबल, टायपिंग मशीन, संगणक, खुर्च्या यांची या विद्यार्थ्यांसाठी व्यवस्था करावी लागेल. 
त्यासाठी संबंधित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाने शिक्षण मंडळाची मान्यता/पूर्वपरवानगी घ्यावी. 
इन्फेक्शनची शक्‍यता लक्षात घेऊन या विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकिय प्रमाणपत्रानुसार गरज विचारात 
घेऊन बैठक व्यवस्था वेगळया वर्गात करावी. वेळप्रसंगी Cares पर्यवेक्षकाची नेमणूक करावी व परीक्षा 
विद्यार्थ्यांच्या घरी घेण्यात यावी. 
विद्यार्थ्यांना लिहावयाचे सोयीचे व्हावे, यासाठी वेगळया प्रकारची पेन्सिल, पेन, ग्रीपर, संगणक 
देण्याची व्यवस्था उपलब्ध करावी. 
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी त्याला खात्री वाटेल, अशी व्यक्‍ती परीक्षा वर्गाजवळ उपस्थित राहण्याची 
परवानगी देण्यात यावी. 
यापेक्षा वेगळया सोयी हव्या असतील तर पालक, विषय शिक्षक, प्राचार्य व परीक्षा विभाग प्रमुख यांच्या 
समन्वयाचे ठरविण्यात यावे. 

Hemophilia) :- 
विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा केंद्र देय राहील (विद्यार्थी ज्या शाळेत शिक्षण घेत आहेत, ती 
शाळा किंवा घराजवळची झाळ)). 


पृष्ठ २४ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/(११८/१७)/एस.डी-६, 


१८.२ 
G58 


१८.७ 


१८.५ 


१८.६ 


१८.७ 


१८८ 


या विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडविण्यासाठी प्रतितास २० मिनिटे अधिक वेळ देय राहील. 

अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमाल Qo गुणांची सवळत एकाच विषयामध्ये किंवा सर्व विषयांमध्ये 
विभागून देण्यात यावी. 

वैद्यकिय प्रमाणपत्रानुसार लेखनिकाची गरज असल्यास लेखनिक घेण्याची परवानगी देण्यात यावी. 
शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातच शरीराची योग्य स्थिती आणि बसण्यासाठी अनुकूल असे तयार 
केलेले टेबल, टायपिंग मशीन, संगणक, खुर्च्या यांची या विद्यार्थ्यांसाठी व्यवस्था करावी लागेल. 
त्यासाठी संबंधित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाने शिक्षण मंडळाची मान्यता/पूर्वपरवानगी घ्यावी. 
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळ विनियम, १९७७ मधील विनयिम क्र. ९९ व 
विनियम क्र. ५२ नुसार सवलतीचे गुण फक्त नियमित व सर्व ६ विषय घेऊन प्रविष्ट होणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांनाच देय राहील. 

Sparta शक्‍यता लक्षात घेऊन या विद्यार्थ्यांपैकी वैद्यकिय प्रमाणपत्रानुसार गरज विचारात 
घेऊन बैठक व्यवस्था वेगळया वर्गात करावी. वेळ प्रसंगी स्पेशल पर्यवेक्षकांची नेमणूक करावी व 
परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या घरी घेण्यात यावी. 

विद्यार्थ्यांना लिहावयाचे सोयीचे व्हावे, यासाठी वेगळया प्रकारची पेन्सिल, पेन, ग्रीपर, संगणक 
देण्याची व्यवस्था उपलब्ध करावी. 

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षितेसाठी त्याला खात्री वाटेल, अशी व्यक्‍ती परीक्षा विभाग प्रमुख यांच्या समन्वयाने 
ठरविण्यात यावे. 

यापेक्षा वेगळ्या सोयी हव्या असतील तर पालक, विषय शिक्षक, प्राचार्य व परीक्षा विभाग प्रमुख यांच्या 
समन्वयाचे ठरविण्यात यावे. 


(१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease):- 99) f सिकल सेल (Si Cell Di = 


१९.१ 


१९.२ 
१९.३ 


१९.७ 


१९.५ 


१९.६ 


१९.७ 


विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा केंद्र देय राहील (विद्यार्थी ज्या शाळेत शिक्षण घेत आहेत, ती 
शाळा किंवा घराजवळची झाळ)). 

या विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडविण्यासाठी प्रतितास २० मिनिटे अधिक वेळ देय राहील. 

अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमाल Qo गुणांची सवळत एकाच विषयामध्ये किंवा सर्व विषयांमध्ये 
विभागून देण्यात यावी. 

वैद्यकिय प्रमाणपत्रानुसार लेखनिकाची गरज असल्यास लेखनिक घेण्याची परवानगी देण्यात यावी. 
शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातच शरीराची योग्य स्थिती आणि बसण्यासाठी अनुकूल असे तयार 
केलेले टेबल, टायपिंग मशीन, संगणक, खुर्च्या यांची या विद्यार्थ्यांसाठी व्यवस्था करावी लागेल. 
त्यासाठी संबंधित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाने शिक्षण मंडळाची मान्यता/पूर्वपरवानगी घ्यावी. 
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळ विनियम, १९७७ मधील विनयिम क्र. ९९ व 
विनियम क्र. ५२ नुसार सवलतीचे गुण wad नियमित व सर्व ६ विषय घेऊन प्रविष्ट होणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांनाच देय राहील. 

Sart शकयता लक्षात घेऊन या विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकिय प्रमाणपत्रानुसार गरज विचारात 
घेऊन बैठक व्यवस्था वेगळया वर्गात करावी, वेळ प्रसंगी स्पेशल पर्यवेक्षकांची नेमणूक करावी व 
परीक्षा विदयार्थ्यांच्या घरी घेण्यात यावी. 


पृष्ठ २४ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/(११८/१७)/एस.डी-६, 


१९.८ 


१९.९ 


विद्यार्थ्यांना लिहावयाचे सोयीचे व्हावे, यासाठी वेगळया प्रकारची पेन्सिल, पेन, ग्रीपर, संगणक 
देण्याची व्यवस्था उपलब्ध करावी. 

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षितेसाठी त्याला खात्री वाटेल, अशी व्यक्‍ती परीक्षा वर्गाजवळ उपस्थित राहण्याची 
परवानगी देण्यात यावी. 


१९.१० यापेक्षा वेगळया सोयी हव्या असतील तर पालक, विषय शिक्षक, प्राचार्य व परीक्षा विभाग प्रमुख यांच्या 


समन्वयाचे ठरविण्यात यावे. 


२०.२ 
२०.३ 


20.8 


२०.५ 


२०.६ 


२०.७ 


२०.८ 


झाळा किंवा घराजवळची झाळ)). 

या विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडविण्यासाठी प्रतितास २० मिनिटे अधिक वेळ देय राहील. 

अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमाल २० गुणांची सवळत एकाच विषयामध्ये किंवा सर्व विषयांमध्ये 
विभागून देण्यात यावी. 

वैद्यकिय प्रमाणपत्रानुसार लेखनिकाची गरज असल्यास लेखनिक घेण्याची परवानगी देण्यात यावी. 
शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातच शरीराची योग्य स्थिती आणि बसण्यासाठी अनुकूल असे तयार 
केलेले टेबल, टायपिंग मशीन, संगणक, खुर्च्या यांची या विद्यार्थ्यांसाठी व्यवस्था करावी लागेल. 
त्यासाठी संबंधित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाने शिक्षण मंडळाची मान्यता / पूर्वपरवानगी घ्यावी. 
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळ विनियम, १९७७ Hele विनयिम क्र. ९९ व 
विनियम क्र. ५२ नुसार सवलतीचे गुण फक्त नियमित व सर्व ६ विषय घेऊन प्रविष्ट होणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांनाच देय राहील. 

विद्यार्थ्यांना लिहावयाचे सोयीचे व्हावे, यासाठी वेगळया प्रकारची पेन्सिल, पेन, ग्रीपर, संगणक 
देण्याची व्यवस्था उपलब्ध करावी. 

विद्यार्थ्यांची बैठक व्यवस्था वेगळया वर्गात करावी, वेळ प्रसंगी स्पेशल पर्यवेक्षकाची नेमणूक करावी. 


(29) पार्किनसन्स (Parkinoson Disease):- 


२१.१ 


२१.२ 
२१.३ 


२१.४ 


२१.५ 


२१.६ 
२१.७ 


विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा केंद्र देय राहील (विद्यार्थी ज्या शाळेत शिक्षण घेत आहेत, ती 
झाळा किंवा घराजवळची झाळ)). 

या विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडविण्यासाठी प्रतितास २० मिनिटे अधिक वेळ देय राहील. 

अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमाल Qo गुणांची सवलत एकाच विषयामध्ये किंवा सर्व विषयांमध्ये 
विभागून देण्यात यावी. 

वैद्यकिय प्रमाणपत्रानुसार लेखनिकाची गरज असल्यास लेखनिक घेण्याची परवानगी देण्यात यावी. 
शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातच शरीराची योग्य स्थिती आणि बसण्यासाठी अनुकूल असे तयार 
केलेले टेबल, टायपिंग मशीन, संगणक, खुर्च्या यांची या विद्यार्थ्यांसाठी व्यवस्था करावी लागेल. 
त्यासाठी संबंधित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाने शिक्षण मंडळाची मान्यता/पूर्वपरवानगी घ्यावी. 
विद्यार्थ्यांना आकृत्या, नकाशे, तक्ते इ. काढण्याची सवलत देण्यात यावी. 

तोंडी परीक्षा लेखी स्वरुपात देण्याची परवानगी देण्यात यावी. 


पृष्ठ २४ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/(११८/१७)/एस.डी-६, 


(२२) इतर आजारांमुळे शालेय शिक्षणात अडचणीत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबत:- 


(SST. 1) एपिडरमोलिसिस बुलोसा (Epidermolysis Bullosa) 


॥) HIv बाधित III) Diabetes mellitus type, 


IV) Pediatric cancer survivors, 

V) Cancer afflicted children on maintenance therapy, 

VI) Children with epilepsy, VII) Children with ADHD 
VIII) Children with neurological Wilson disease 


या आजाराने त्रस्त असलेल्या मुलांसाठी घ्यावयाची काळजी. 


२२.१ 


२२.२ 
22.3 


२२.४ 


२२.५ 


२२.६ 


२२.७ 


२२.८ 


२२.९ 


२२.१० 


२२.११ 


२२.१२ 


२२.१३ 


२२.१४ 


२२.१५ 


विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षा केंद्र देय राहील (विद्यार्थी ज्या शाळेत शिक्षण घेत आहेत, ती 
झाळा किंवा घराजवळची झाळ)). 
या विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर सोडविण्यासाठी प्रतितास २० मिनिटे अधिक वेळ देय राहील. 
अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमाल Qo गुणांची सवळत एकाच विषयामध्ये किंवा सर्व विषयांमध्ये 
विभागून देण्यात यावी. 
वैद्यकिय प्रमाणपत्रानुसार लेखनिकाची गरज असल्यास लेखनिक घेण्याची परवानगी देण्यात यावी. 
शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातच शरीराची योग्य स्थिती आणि बसण्यासाठी अनुकूल असे तयार 
केलेले टेबल, टायपिंग मशीन, संगणक, खुर्च्या यांची या विद्यार्थ्यांसाठी व्यवस्था करावी लागेल. 
त्यासाठी संबंधित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाने शिक्षण मंडळाची मान्यता/पूर्वपरवानगी घ्यावी. 
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळ विनियम, १९७७ मधील विनयिम क्र. ९९ व 
विनियम क्र. ५२ नुसार सवलतीचे गुण फक्त नियमित व सर्व ६ विषय घेऊन प्रविष्ट होणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांनाच देय राहील. 
ज्या विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिका टाईप करणे किंवा लिहिण्यासाठी, तसेच पूर्ण पेपर किंवा पेपरचा काही 
भाग लिहिण्यासाठी लेखनिक घेण्यास परवानगी देण्यात येईल. 
आकृत्या, नकाशे इ. काढण्यासाठी सवलत देय राहील, याचे गुण त्या विद्यार्थ्याला प्रमाणात देण्यात 
येतील. 
विज्ञान व तंत्रज्ञान पेपर १ व २ या विषयांच्या प्रात्याक्षिक परीक्षेएवजी तोंडी परीक्षा देता येईल, तोंडी 
परीक्षेत प्रयोगांवर आधारित प्रश्न विचारले जावेत. 
मुलांच्या गरजेप्रमाणे त्यांना अनुकूल असणारे फेरबदल करून प्रश्नपत्रिका तयार करण्यात याव्यात. 
(फक्त इयत्ता IAT ते ९वी साठी). 
बहुविकलांग मुलांना अतिरिक्त सूचना किंवा संकेताची गरज भासते, तेव्हा परीक्षेच्या वेळी बैठकीची 
वेगळी व्यवस्था असावी. 
प्रात्यक्षिक परीक्षेएवजी या विद्यार्थ्यांना या विषयाची तोंडी परीक्षा/बहुपर्यायी उत्तरे असलेली Het 
परीक्षा (प्रात्यक्षिकांवर आधारित) देता येईल. तोंडी परीक्षेत प्रात्यक्षिकांवर आधारित प्रश्न विचारले 
जावेत. 
या मुलांना अतिरिक्‍त सूचना किंवा संकेताची गरज भासते, तेव्हा परीक्षेच्या वेळी त्यांची बैठकीची 
वेगळी व्यवस्था करण्यात यावी. 
अशा विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेसाठी तांत्रिक पध्दतीचा वापर करण्यात यावा. उदा. संगणक व संगणक 
प्रणाली (Voice Synthesizer). 
प्रश्नांची प्रक्रिया जाणून घेण्यासाठी संप्रेषण बोर्डचा (Communication Board) वापर करावा. 

पृष्ठ २४ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/(११८/१७)/एस.डी-६, 
२२.१६ अनुकूलनशील साहित्य आणि उपकरणांचा वापर करू देण्यात यावा. उदा. पेन्सिल व ग्रीप्स. 
२२.१७ हे विद्यार्थी जास्त दाब देऊन लिहितात, त्यासाठी आवश्यकतेनुसार कागद/उत्तरपत्रिका जाड 

पानांची देण्यात यावी. 

टिप:-विशेष शैक्षणिक गरजा असणाऱ्या इयत्ता दहावी व बारावीचे विद्यार्थी ज्या शाळांमध्ये / कनिष्ठ महाविद्यालयात 
शिक्षण घेत आहेत त्या झाळांसोबत त्यांचे सुयोग्य समायोजन झालेले असते. मात्र परिक्षा केंद्र हे दुसर्‍या 
शाळांमध्ये दिले गेल्यास नविन ठिकाणच्या परिक्षा केंद्रावर परिक्षे दरम्यान समायोजन होण्यास अडथळे 
येतात. तरी परिक्षा मंडळाने शक्यतो दिव्यांग विद्यार्थी शिक्षण घेत असलेल्या शाळा / कनिष्ठ 
महाविद्यालयातच परिक्षा केंद्र देण्यात यावे. 


पृष्ठ २४ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/(११८/१७)/एस.डी-६, 


प्रपत्र “ब* 
(१ लेखनिक:- 
१.१ इयत्ता १ ली ते ९ वी पर्यंत आवश्यकतेनुसार लेखनिक घेण्यास मुभा द्यावी लेखनिक हा मागील 


4.2 


इयत्तेचा असावा. 
इयत्ता १०वी ते १२वी पर्यंत विशोष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांना गरजेनुसार प्रौढ लेखनिक घेण्याचे 
स्वातंत्र्य आहे. 


२ लेखनिक घेण्याबाबतचे निकष:- 


२.१ 


२.२ 
2.3 


२.४ 


लेखनिक निवडताना प्राधान्याने परीक्षा द्यावयाच्या वर्गाच्या एक इयत्ता खालच्या वर्गाचा विद्यार्थी 
निवडण्यात यावा. 

उपरोक्त १ येथे नमूद प्रमाणे लेखनिक उपलब्ध होत नसल्यास प्रौढ (Adult) लेखनिक घेता येईल. 
प्रौढ (Adult) लेखनिक हे शाळेतील अथवा अन्य शाळेतील शिक्षक, खाजगी शिकवणी वर्गातील 
शिक्षक/प्रतिनिधी, विद्यार्थ्यांचे जवळचे नातेवाईक नसावेत. तथापि, विशेष बाब म्हणून जवळच्या 
नातेवाईकांना लेखनिक म्हणून परवानगी देण्याचे अधिकार (प्रकरणांची शहानिशा करुन) संबंधित 
अध्यक्ष विभागीय मंडळ यांना राहील. 

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना "मागील इयत्तेचा विद्यार्थी अथवा प्रौढ" लेखनिक म्हणून नेमून देण्याचे अधिकार 
संबंधित झाळेच्या मुख्याध्यापकांना राहतील. दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा असलेल्या अडचणी व गरज 
याबद्दलची जाणीव संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांना असल्याने हे अधिकार त्यांना राहतील. दिव्यांग 
विद्यार्थ्यांचा असलेल्या अडचणी व गरज याबद्दलची जाणीव संबंधित झाळेच्या मुख्याध्यापकांना 
असल्याने हे अधिकार त्यांना राहतील. 


3) दिव्यांग विद्यार्थ्यांना लेखनिक देण्याकरिता शिफारस देण्याची जबाबदारी व त्याची पध्दत:- 


२0 


३.२ 


३.३ 


शाळेतील मुख्याध्यापक/कनिष्ठ महाविद्यालयांचे प्राचार्य सदर विद्यार्थ्यांसाठी लेखनिक देण्याबाबत 
स्पष्ट अभिप्राय / शिफारशीसह संबंधित विभागीय शिक्षण मंडळाकडे ऑगस्टपर्यंत शिफारस 
करतील. विभागीय मंडळ प्रस्तावांच्या मान्यतेबाबत अहवाल १५ दिवसांच्या आत तात्काळ संबंधित 
शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय यांना लेखी कळवतील. 

ज्या विद्यार्थ्यास लेखनिक दिले जातील त्या लेखनिकाचा तपशील शाळेचे मुख्याध्यापक/कनिष्ठ 
महाविद्यालयाचे प्राचार्य संबंधित (प्रौढ लेखनिकाचे शासनमान्य ओळखपत्राची प्रत व पालकांचा अर्ज 
या तपशीलासह) विभागीय शिक्षण मंडळाकडे सादर करतील. 

अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये ऐनवेळी लेखनिक देण्याबाबतचा निर्णय संबंधित सेंटर प्रमुखास घ्यावा 
लागल्यास, त्यांना त्याबाबतचा अधिकार राहील व त्यांनी संपूर्ण वस्तुस्थितीसह विभागीय परीक्षा 
मंडळाची याकरिता कार्योत्तर मान्यता घ्यावी. तसेच विभागीय मंडळाने याकरिता योग्य ते सहकार्य 
करावे. 


राज्य मंडळातर्फे इयत्ता १०वी व इयत्ता १२ वीच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनास्तव ९ विभागीय मंडळ 
स्तरावर (पुणे, मुंबई, नाशिक, कोल्हापूर, रत्नागिरी, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, लातूर) Helpline 
सुरु करण्यात येते. त्या Helpline वर या संदर्भात कोणतेही प्रश्न असल्यास संपर्क करावा. 


पृष्ठ २४ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/(११८/१७)/एस.डी-६, 


५) लेखनिक/वाचक बँकेबाबतची संरचना खालीलप्रमाणे राहील. 


(५.१) लेखनिक/वाचक बँकेचे ध्येय:- 
५.१.१ विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक मूल्यमापन व मूल्यांकनातीळ समस्या दूर करणे. 
५.१.२ विद्यार्थ्यांना सर्व प्रकारच्या शाळेय परिक्षांसाठी शैक्षणिक संधी उपलब्ध करुन देणे. 

६.१ लेखनिक/वाचक आवऱ्यकतेनुसार उपलब्धता. 

६.२ विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे. 

६.३ अध्ययन प्रक्रियेतील अडथळा दूर करणे. 

६.४ मूल्यांकनाच्या वेळी सुलभपणे आवश्‍यक असणाऱ्या सोयी सुविधांची उपलब्धता. 

७.१ लेखनिक / वाचक म्हणून शाळेय शिक्षण घेत असलेल्या सामान्य विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात यावे. 

७.२ इच्छूकविद्यार्थ्यांचे नोंदणी अर्ज/संमतीपत्र भरुन घेण्यात यावे. 

७.३ लेखनिक/ वाचक हे शाळेतील किंवा त्या परिसरातील वास्तव्यास असावेत. 

७.४ लेखनिक/वाचक नोंदणी करताना लेखनिक विद्यार्थी असल्यास त्यांच्या पालकांचे संमतीपत्र घेण्यात 
यावे. 

७.५ लेखनिक/वाचक इयत्ता, विषय, परिक्षेचा कालावधी, परिक्षेची वेळ, दिव्यांग विद्यार्थी याबाबत 
पूर्वकल्पना देण्यात यावी. 

७.६ लेखनिक/वाचक परीक्षेच्या वेळी एक महिना अगोदर पत्राद्वारे सूचना देऊन खात्री करुन घ्यावी. 

७.७ लेखनिक/वाचक व विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्याची परीक्षा ही एकाच कालावधीत असणार नाही, 
याबाबत खात्री करावी. 

७.८ लेखनिक/वाचक म्हणून नोंदणी केलेले विद्यार्थी / प्रौढ व्यक्‍ती परीक्षेदरम्यान अपरिहार्य 
कारणामुळे नकार दिल्यास अथवा उपस्थित राहू न शकल्यास पर्यायी व्यवस्था सुनिश्चित करण्यात 
यावी. 

७.९ पर्यायी / राखीव लेखनिक/वाचक हे इतर कोणत्याही विद्यार्थ्यासाठी नोंदणीकृत नाहीत याची खात्री 
करुन पर्यायी लेखनिक/वाचकांचा वापर हा केवळ अपरिहार्य परिस्थितीतच करण्यात यावा. 

७.१० नोंदणीकृत लेखनिक/वाचक समुपदेशन करण्यात यावे. 

७.११ मुख्याध्यापक /वर्गशिक्षकांनी लेखनिक वाचक होण्यास सामान्य विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित करावे. 

७.१२ दिव्यांग विद्यार्थ्याच्या सेवेकिरता इतर कार्यरत संस्थांच्या हेल्पलाईन सोबत CSR अंतर्गत सुविधा 
उपलब्ध करण्याचे प्रयत्न करण्यात यावेत. 

७.१३ लेखनिक निवडताना प्राधान्याने परीक्षा घ्यावयाच्या वर्गाच्या एक इयत्ता खालच्या वर्गाचा विद्यार्थी 
निवडण्यात यावा. 

७.१४ ज्या विद्यार्थ्यांना लेखनिक/वाचक दिले जातील, त्या लेखनिक / वाचक / मुख्याध्यापक/प्राचार्य 


यांनी प्रामाणिक केलेला अर्ज असणे अनिवार्य आहे. प्रौढ लेखनिकाचे शासनमान्य ओळखपत्राची प्रत 
उदा. आधारकार्ड इ. सादर करणे अनिवार्य राहील. शाळेचे मुख्याध्यापक/कनिष्ठ महाविद्यालयाचे 
प्राचार्य यांनी पालकांच्या अर्जासह हा तपशील रेकॉर्डला ठेवणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ २४ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/(११८/१७)/एस.डी-६, 


(८) लेखनिक /वाचक बँकेचा लाभ प्रपत्र ब मध्ये नमूद दिव्यांग प्रकारचा विद्यार्थ्यांना होईल. 
कार्यपध्दती :- 


&.१ 


८.२ 


लेखनिक/वाचक बँकेची अंमलबजावणी योग्यरितीने होण्याकरिता याचे योग्य नियोजन करण्यात 
यावे. या संदर्भात बँकेमध्ये नोंदणीकृत लेखनिक व वाचक याची एकिकृत केलेली माहिती विभागाच्या 
पोर्टलवर उपलब्ध करुन देण्यात यावी. 

उपरोक्त नियोजनाप्रमाणे जिल्हा/तालुका/केंद्र शाळा स्तरावर लेखनिक व वाचक बँक तयार करुन 
शाळा स्तरावर निस्वार्थ भावनेने सेवा देण्याचा हेतू असलेल्या इच्छूकांनी लेखनिक व वाचक म्हणून 
माहिती घेण्यात येईल व आवश्‍यकतेप्रमाणे नि:शुल्क सेवा दिव्यांग विद्यार्थ्यांना पुरविली जाईल. 


(९) लेखनिक बँक व वाचक बँकेकरिता ठिंक:- 


९.१ 


लेखनिक व वाचक बँक संदर्भात इच्छूक सदस्यांची नोंदणी व त्याची माहिती सर्वच स्तरावर 
संबधितांना उपलब्ध व्हावी, याकरिता शासनाकडून लिक (https://www.research.net/ 
readerwriterbank) तयार करण्यात येत असून दि.१६ जानेवारी २०१७ पासून ही कार्यान्वित 
करण्यात आली आहे. या संदर्भातील सर्व व्यवस्था महाराष्ट्र राज्य शौक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण 
परिषद, पुणे येथील समता विभाग यांनी करावी. 


१० वार्षिक परीक्षेदरम्यान परीक्षा प्राचार्य, पालक यांनी परीक्षेपुर्वी व परीक्षेदरम्यान घ्यावयाची काळजी: 
१०.१ मुख्याध्यापकांनी / प्राचार्यांनी घ्यावयाची काळजी:-- परीक्षेपूर्वी कोणत्या अध्ययन शैलीच्या प्रवर्गातील 


विशेष गरजा असणारे विद्यार्थी परीक्षेसाठी आपल्या शाळेत बसणार आहेत. याबाबत पूर्व माहिती 
घेण्यात यावी, जेणेकरुन त्यांना उपलब्ध करुन द्यावयाचे साहित्य, तळमजल्यावर आसन क्रमांक 
देणे, शारीरिक स्थितीनुसार बैठक व्यवस्था इ.ची व्यवस्था करणे सुलभ होईल. तसेच परीक्षेदरम्यान 
उपरोक्‍त सवलतीबाबत fare काळजी घेण्यात यावी. 


१०.२ पालकांनी घ्यावयाची काळजी:- आपले मूल कोणत्या FASS गरजा असणाऱ्या अध्ययन शैलीचे आहे 


व त्यांना कोणती झाळा परीक्षा केंद्र म्हणून देण्यात आली याची पुर्व माहिती व परीक्षा ओळखपत्र घेवून 
परीक्षा सुरु होण्याच्या ७ दिवसापूर्वीच संबंधित शाळेच्या/कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांची भेट 
घेवून आपल्या पाल्यांबाबत पूर्वकल्पना देण्यात यावी, जेणेकरुन त्यांना उपलब्ध करुन द्यावयाचे 
साहित्य, तळमजल्यावर आसन क्रमांक देणे, शारीरिक स्थितीनुसार बैठक व्यवस्था इ.ची व्यवस्था 
करणे सुलभ होईल. तसेच परीक्षेदरम्यान उपरोक्त सवलतीबाबत विशेष काळजी घेण्यात यावी. 


KK KKK KKK 


पृष्ठ २४ पैकी २४ 


